महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
येथे सेवेत नियुक्‍त झालेले/ होणारे सर्व शिक्षक व 
शिक्षकेत्तर अधिकारी/कर्मचारी यांना राष्ट्रीय 
निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मपवि २०१७/प्र.क्र. ३५/माफसु, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : २ नोव्हेंबर २०१८ 


संदर्भ:- शासन निर्णय, pfs waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 
मपवि- २०१७/प्र.क्र.३५/माफसु, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

दिनांक ०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यांनंतर, महाराष्ट्र wl व मत्स्य विज्ञान 
विद्यापीठ,नागपूर येथे सेवेत नियुक्‍त झालेले/ होणारे सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी/ कर्मचारी 
यांना संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन ही योजना 
दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आली आहे. 
२. तथापि, कांही तांत्रीक कारणास्तव सदर राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन लागू करण्याच्या तारखेत 
सुधारणा करुन आता दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१८ ऐवजी दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ पासून ही 
योजना लागू करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्याअनुषंगाने 
करावयाची सर्व कार्यवाही दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१८ पूर्वी करण्यात यावी. 
Sin हा शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले आहे त्याचा सांकेताक २०१८११०२१२४८१५४८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल व यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vikas 1 ॥॥५॥॥॥१॥ 1 ee sort 


१, talCode=400032, Mahi 
2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef1 b8dbc9b 


Kadam tab 4059 has Ta 
(विकास तु. कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 9/2 महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षण) - १/२ महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 

. संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

५. उपसंचालक, राज्य देखभाल अभिकरण, मुंबई. 

६. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
७. कुलगुरु महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

८. कुलसचिव महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 


Cc AW A -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मपवि २०१७/प्र.क्र. ३५/माफसु, 


९. नियंत्रक (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र Val dg मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
१०.सहयोगी अधिष्ठाता, पद्नुवैद्यकीय /दुग्धतंत्रज्ञान/ मत्स्य विज्ञान महाविद्यालये, मुंबई / 
नागपूर/शिरवळ/परभणी/उदृगीर/अकोला/वरुड, जि यवतमाळ. 
११.अधिदान व लेखाधिकारी पशुवैद्यकीय /दुग्धतंत्रज्ञान/ मत्स्य विज्ञान महाविद्यालये, 
मुंबई / नागपूर/शिरवळ/परभणी/उद्‌्गीर/अकोला/वरुड, जि यवतमाळ. 
१२.आहरण व संवितरण अधिकारी, पशुवैद्यकीय /दुग्धतंत्रज्ञान/ मत्स्य विज्ञान 
महाविद्यालये, मुंबई / नागपूर/शिरवळ/परभणी/उद्‌ृगीर/अकोला/वरुड, जि यवतमाळ. 
१३.उपसंचालक, पशुपैदास प्रक्षेत्र, इगतपूरी/ नागपूर/ उदगीर, विद्यापीठ उपकेंद्र, उद्गीर. 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१५.कृषि व पदुम विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव /अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी. 
१६.वित्त विभाग (कार्यासन सेवा-४/ कोषा -५) मंत्रालय, मुंबई. / निवड नस्ती माफसू 


पृष्ठ २ पैकी २ 


